कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) 
संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.२६/२०२३)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील HSA ¥(3), ४४ आणि कलम ५ मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (विद्युत व 
यांत्रिकी) या संवर्गातील खालील अधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना स्तंभ 


क्र.४ मध्ये दर्गविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे: 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद अभिप्राय 
शि २ ३ PB 4 
. | श्रीमती अमृता कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द । सध्याच्या पदावर १ वर्ष बदली 
अजित इनामदार | अवर सचिव (जवि), जलसंपदा । मुदतवाढ अधिनियमातील 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. कलम ५ नुसार. 
२. | श्री.अभय रद =| कार्यकारी अभियंता, तापी सध्याच्या पदावर सेवानिवृत्ती | बदली 
हुद्दार जलविद्युत व उपसा सिंचन पर्यंत मुदतवाढ अधिनियमातील 
विभाग, जळगाव कलम ५ नुसार. 
३. | श्री.रमेश दौलत | कार्यकारी अभियंता, तापी कार्यकारी अभियंता, विदर्भ | बदली 
खैरनार जलविद्युत व उपसा सिंचन जलविद्यु व उपसा सिचन | अधिनियमातील 
विभाग क्र.२, धुळे विभाग, अकोला कलम ४(३) आणि 
8(8) नुसार. 
शि . श्री. प्रशांत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी । कार्यकारी अभियंता, टेंभू | बदली 
जनार्दन खुटाळे । जलविद्युत व उपसा सिंचन (विवयां) उपसा सिंचन विभाग, | अधिनियमातील 
विभाग, नाशिक. कराड, ओगलेवाडी, सातारा कलम ४(३) आणि 
४(४) नुसार. 


२. संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीने पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केले आणि ते बदलीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.inal ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-११२३/(प्र.क्र.२६/२०२३)/आ (वर्ग-१) 


३. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 

४. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

च. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६३०२१३१४५०३२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा 
विभागाच्या httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAKHI SACHIN 
CHAVAN 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव ( लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महासंचालक/ सर्व कार्यकारी संचाळक, जलसंपदा विभाग. 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलसंपदा विभाग, मुंबई. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
. संबंधीत अधिकारी. 
१०. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. कार्यासन आ(वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


Cc A AD LO 


पृष्ठ Welty 


